आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ करीता शासकीय वसतीगृह 
बांधकाम (ओटिएसपी) लेखाशीर्ष 
(४२२५ १०९२) या अंतर्गत निधी वितरण 
आदेश... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. १०७ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मार्च ,२०२२ 


१) शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.२४.०६.२०२१ दि.१४.१०.२०२१, 
२८.०१.२०२२ दि.१७.०३.२०२२ 
२) शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६ दि. १३.१०.२०२१ व १४.०२.२०२२ 
3) अधिक्षक अभियंता नाशिक/नागपुर,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी मंडळ) यांचा निधी मागणी 
प्रस्ताव. 

प्रस्तावना - 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०२) (०५) वसतीगृह बांधकाम (ओटिएसपी) (४२२५ १०९२), ५३- मोठी बांधकामे या 
SURES रु. ८०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत सुधारित अंदाजामध्ये रु.५०००.०० 
लाख तरतुद मंजुर आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२८.०१.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये भांडवली खर्चाकरीता १०० टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. यापुर्वी 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये ५० टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्यात आला होता. आता 
वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सुधारीत अंदाजाच्या ५० टक्केच्या वरती वाढीव 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधीळ शासकीय वसतीगृह बांधकाम 
(ओटिएसपी) (४२२५ १०९२), ५३- मोठी बांधकामे या खाली सन २०२१-२२ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीतुन रु. ११३२.७५ लाख (अक्षरी रुपये अकरा कोटी बत्तीस लाख पंचाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी 
खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| १_| २ ३ 1 ae 
| अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक 9 ५४१.५० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
2 अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक * | १ ५९१.२५ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 
एकुण १८ ११३२.७५ 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 


निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण १८ कामांवर रकाना ५ मध्ये नमुद 
केलेल्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 
३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाशन परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १८ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी मंडळ) नाशिक/नागपुर यांचे 
मार्फत प्राप्त मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी दि.३१ 
मार्च, २०२२ अखेर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधीळ विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


४. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५३/व्यय-१४ दि.२५.०३.२०२२ च्या 


सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४१२३७११४९२४ असा आहे. हा AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737 ba8e4acOedf3f2c 


6e69e25f4108, 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F20D2 
5ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 

Date: 2022.03.28 19:32:15 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपुर 
प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, धुळे /नागपुर/भंडारा/चंद्रपुर/. 


८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे/चंद्रपूर . 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी,धुळे/भंडारा/चंद्रपुर/नागपुर . 

. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. 


कार्यासन -२, आदिवासी विकास मंत्रालय,मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.२८/ ०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रमा. किंमत यापुर्वीचा खर्च सदर शा.नि. अन्वये 
वितरी करण्यात येत 
असलेला निधी. 
विळे २ ३ 11 See षु 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), धुळे 
१ । आदिवासी मुलांचे वसतीगृह इमारत ८०७.४३ ७६४.५५ ४०.०० 
बांधकाम वाकड, जि.पुणे 
२  । उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ परीसरात १४८९.५५ १३५८.६८ १३०.०० 
आदिवासी मुलांचे वसतिगृह (२५० क्षमता) 
बांधकाम करणे ता.धरणगांव जि.जळगांव 
३3 | आदिवासी मुलींचे शासकौय वसतिगृह ८०७.४३ ७६०.६२ ४५.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे वाकड जि.पुणे 
४ | सटाणा ता सटाणा जि नाशिक येथे ६३२.१० ५६३.०३ ६५.०० 
आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह 
इमारत बांधणे 
धुळे विभाग एकुण ३७३६.५१ ३४४६.८८ २८०.०० 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), ठाणे 
१ | आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह ११५४.८६ ६६५.४५ ६०.०० 
सोलापूर ता सोलापूर जी. सोलापूर येथे 
(G+3) इमारत बांधकाम 
२ | मिरा-भाईंदर जि.ठाणे येथे आदिवासी २०२१.०३ १२६६.३६ २००.०० 
मुलांसाठी शासकीय वसतिगृह इमारत 
बांधकाम करणे. 
३ | सुधागड (पाली) ता.सुधागड जि. रायगड १२५०.०० — 00 १.५० 
येथे आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह 
इमारत बांधकाम इमारत (बाब क्र. २ पुष्ठ 
क्र. ४१४) 
ठाणे विभाग एकूण ४४२५.८९ १९३१.८१ २६१.५० 
आ) अधिक्षक अभियंता, नाशिक मंडळ एकुण ८१६२.४ 4302.68 ५४१.५ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.२८/ ०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्र.मा. किंमत यापुर्वीचा खर्च सदर शा.नि. अन्वये 
वितरी करण्यात येत 
असलेला निधी. 
कार्यकारी अभियंता, (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) चंद्रपुर 
१  । मुलांचे वसतीगृह, साकोली जि.भंडारा ९१९.५२ ६९९ .७० २६९.०० 
२ | मुलींचे वसतीगृह, साकोली जि.भंडारा ९२१.४५ ८६३.८४ ४०.०० 
3. मुलींचे वसतीगृह, हिंगणघाट २५६.२८ १७३.४६ १३.५० 
चंद्रपूर विभाग एकूण २०९७.२५ १७३७.०० ३२२.५० 
कार्यकारी अभियंता, (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) अमरावती 
१ | मुलांचे वसतीगृह क्र.१, परतवाडा, ४०९.१० १९४.८८ ६.०० 
जि.अमरावती 
2 । मुलांचे वसतीगृह क्र.२, परतवाडा, ३८९.२३ १९६.२२ १५.०० 
जि.अमरावती 
3 मुलींचे वसतीगृह क्र.१, परतवाडा, ३९५.२८ १५१.५१ ६.०० 
जि.अमरावती 
४ | मुलींचे वसतीगृह क्र.२, परतवाडा, ३८९.२३ २९९.९९ ६.७५ 
जि.अमरावती 
५ | मुलांचे वसतीगृह, ८२५.४६ १७१.१४ ७५.०० 
कोळलवड,ता.जि.बुलढाणा 
६ | मुलींचे वसतीगृह, कोलवड, ८२५.४६ १७२.१५ ७५.०० 
ता.जि.बुलढाणा 
७ =| मुलांचे वसतीगृह, दिग्रस, ता.जि.यवतमाळ ६२८.७० ४९९.३२ ६०.०० 
८ | मुलींचे वसतीगृहाचे २ र्‍या मजल्याचे २९६.२८ शिक 00 24.00 
बांधकाम, कळमनुरी, ता.जि.हिंगोली 
अमरावती विभाग एकूण ४१५८.७४ १६८५.२१ २६८.७५ 
ब) अधिक्षक अभियंता,नागपूर, मंडळ ६२५५.९९ १६८५.२१ ५९१.२५ 
एकूण अ--ब १४४१८.३९ ७०६३.९ ११३२.७५ 


RAVINDRA 
D AUTE 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 


htra, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acOedf 
20 


108, 
=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848F BF7F7613, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F2 
0D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 
Date: 2022.03.28 19:32:34 +05'30" 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


